दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/ 
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची 
काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन 
सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र. १२५ /कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ११/०९/२०२३ 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.वेतन २०२२/प्र.क्र.१३/सेवा-३ दि. २८.०६.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भ शासन परित्रकान्वये दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणान्या 
कर्मचान्यांना लगतच्या १ जुले रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचना व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविण्याऱ्या अशासकिय अनुदानित 
संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी क्षेत्रिय कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन पत्राअन्वये दिलेल्या सूचना राज्यातील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम, द्विलक्षी अभ्यासक्रम 
व पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या अशासकीय अनुदानित संस्थामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू करण्यात येत आहे. सदर सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९१११४४११८१३०३ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRINIVAS bo य SAT 


EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 


DEPARTMENT, 
J A G A N N AT H 2.5.4.20=562c9a4a273 1 2e1 de46dbbd470c2f1a3e466d 159bc4c9bd7F 


2f9cc64766abce2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=CO2F 19AC7E7AB3A50D817C95CF483E33229CFOCBBO 


SHASTRI लताला 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 
२. मा. मंत्री (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 
मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र. १२५ /कौशल्य-२ 


३. अपर मुख्य सचिव (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 


५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 


७. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, मुंबई. 


८. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 


९. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१२. सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक. 
१३. वित्त विभाग (सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई 


१४. निवड नस्ती - कौडल्य २ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


